RNI No. MAHBIL / 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक १ ] 


सोमवार , जानेवारी ७, २०१ ९ / पौष १७, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे १२, किंमत : रुपये १०.०० 


असाधारण क्रमांक १ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


जिल्हाधिकारी , पालघर यांजकडून 


परिशिष्ट ७ ब 


क्रमांक न. प्रशासन / क -१/ टे-१ / न.प. निवडणूक / कावि -१९ / १९ . – मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्र.रानिआ/ नप-२०१८ / प्र.क्र .१९ / 
का -०६, दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 
१ ९ ६५ (१ ९६५ चा महा. ४० ) (यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० (१) खाली मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी, 
पालघर निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे पालघर नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व 
त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून 
ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रीयांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व स्त्रीयांसाठी 
राखीव सर्वसाधारण जागांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्र . न.प्रशासन / क -१ / टे-१/ न.प . निवडणूक / कावि- २२३/१७, 
दिनांक २४ जुलै २०१७ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ ( सन १९ ६५ चा 
महा . अधि . क्र . ४० ) च्या कलम १० , पोट - कलम (१) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे पालघर नगरपरिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या 
माहितीसाठी दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या १ हरकतीचा सर्वंकष विचार करून सदर 
प्रभाग रचनेस मा . प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , कोंकण विभाग, नवी मुंबई यांनी पत्र क्र . साशा / कार्या-३ / 
नपा-२ / पालघर न.प./ अं.प्र.न./ २०१८ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ अन्वये प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास व त्यासोबतच्या नकाशास अंतिम मान्यता 
दिलेली आहे. त्यामुळे मी , डॉ . प्रशांत नारनवरे, जिल्हाधिकारी, पालघर उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट-कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. क्र . ४० ) च्या कलम ९, पोट- कलम ( २ ) 
अन्वये मा. प्रादेशिक संचालक , तथा विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी प्रसिद्ध केलेल्या क्र . साशा/ का -३ / नपा -२ / प्र.क्र .३८ ९ / 
२०१८ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ चे शासन राजपत्रान्वये पालघर नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची 
संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत : 


- 


( १ ) 


भाग एक - अ ( को.वि.पु.) - १-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१९ / पौष १७, शके १ ९ ४० 
( १) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 

२८ 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अ ) अनुसूचित जाती 

०१ 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


०४ 


०८ 


( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण म्हणून राखून ठेवावयाच्या 
जागा धरून ) 

१४ 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ) (ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 


०१ 


०२ 


०४ 


०७ 


. 


प्रभाग 


प्रभागाची एकूण 


जागा 


नाव 


अनु. जमाती / 


( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या : 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा ४ समोरील नमूद 

केलेल्या जागा) 
( ६ ) त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०१८ / प्र.क्र .१९ / का -०६, दिनांक २२ नोव्हेंबर 
२०१८ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम १०, पोट- कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी , पालघर याद्वारे पालघर नगरपरिषदेचे क्षेत्र जितक्या भागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 
राखीव सर्वसाधारण जागांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
( ७ ) या आदेशाच्या दिनांकाच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभागाचे 

प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची जागा 
क्रमांक लोकसंख्या क्रमांक 

कोणत्या प्रवर्गासाठी 
असल्यास अनुसूचित जातीची 

जसे ( अनु . जाती/ 
लोकसंख्या 
अनुसूचित 

नागरिकांचा मागास 
जमातीची 

प्रवर्ग स्त्रियांसाठी 
लोकसंख्या 

धरून) 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ 

उत्तर. - मौजे मोरेकुरण व कोळगावची शीव . 
लोकसंख्या-४८३९ पूर्व रेल्वे रुळापर्यंत 

१- अ - अनुसूचित जमाती 
अनुसूचित जातीची 

पूर्व. - कोळगांव हद्द ते बोईसर रोडवरील चर्चपर्यंत १- ब- सर्वसाधारण (महिला) 
लोकसंख्या-३८३ 

१ - अ रेल्वे लाईन . 
अनुसूचित जमातीची 

१ - ब दक्षिण.- बोईसर रोड गोवर्धन अपार्टमेंट ते शिवाजी 
लोकसंख्या -१४०० 

चौक ते माहिम हायवे मार्गे खानपाडा नाक्यापर्यंत व 
खाणपाडा अंतर्गत रस्ता ते लालजी अण्णा पाटील 
यांचे वाडीपर्यंत . 
पश्चिम . - पालघर टेंभोडे हद्द मोरेकुरण गावापासून 
मिशन कंपाऊंडच्या मागील भागातून लालजी अण्णा 
वाडीपर्यंत व पुढे लालजी अण्णा वाडीपासून ते 
खाणपाडा अंतर्गत रस्ता माहिम- मनोर हायवे पर्यंत. 


१ 


प्रभागाची एकूण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१९ / पौष १७, शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२ 


२ 


२ - अ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या-५१४५ 


२ - ब 


अनुसूचित जातीची 


लोकसंख्या-१२३ 


अनुसूचित जमातीची 


लोकसंख्या -५६ ९ 


( ५ ) 

( ६ ) 
उत्तर. - कोळगाव व नंडोरे गावाची शीव २ - अ - नागरिकांचा मागास 
पूर्व. -नंडोरे गावाची शीव ते केएलटी कंपनी अंतर्गत प्रवर्ग ( महिला). 
रस्त्याने श्री . रवि अधिकारी यांचे घरापर्यंत मनोर २- ब- सर्वसाधारण 
रोड ते पुढे इराणी वाडी पर्यंत ते पुढे डुंगीपाडा 
अंतर्गत रस्त्याने मनोर हायवे पर्यंत ते गणेश 
मंदीर पर्यंत ते पुढे कब्रस्थान पर्यंत ते रमाई 
चौक पर्यंत . 
दक्षिण. - गांधीनगर पादचारी रेल्वे पुल ते रमाई 
चौक आंबेडकर नगर रस्त्याला जोडणारा रस्ता . 
पश्चिम . - गांधीनगर रेल्वे पादचारी पुल ते रेल्वे 
लाइन मार्गे जुना मनोर रोड रेल्वे फाटक ते 
पालघर बोईसर रोड पृथ्वी चौक ते छत्रपती 
शिवाजी महाराज चौक ते रेल्वे पुलापासून 
कोळगाव हद्दीपर्यंत पश्चिम रेल्वे मार्गे. 
उत्तर. - नंडोरे गावाची शीव 

३ - अ- अनुसूचित जमाती 
पूर्व. -शेलवाली गावाची शीव 

( महिला) 
दक्षिण . - जुना मनोर रोड कब्रस्थानपासून ते ३- ब- सर्वसाधारण 
शेलवाली गावची हद्दीपर्यंत . 
पश्चिम . -श्री . रवी अधिकारी यांचे 

घरापासून 
के.एल.टी. कंपनीकडून नंडोरे गावाचे हद्दीपर्यंत 
जाणारा रस्ता, जुना मनोर रोड कब्रस्थान पासून 
ते गणेश मंदीर पर्यंत व पुढे गणेश मंदीर पासून 
हायवेने डुंगीपाडा रस्त्यापर्यंत व पुढे इराणीवाडी 


३ 


३ 


३ - अ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या-४८५० 


अनुसूचित जातीची 


लोकसंख्या-२८० 


अनुसूचित जमातीची 


लोकसंख्या -१४५८ 


पर्यंत . 


४ 


४ - अ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या -५३२३ 


४ - ब 


अनुसूचित जातीची 


लोकसंख्या-२३१ 


अनुसूचित जमातीची 


लोकसंख्या -१५३० 


उत्तर. - जुना मनोर रोड कब्रस्थानपासून शेलवाली ४ - अ- अनुसूचित जमाती 
गावच्या हद्दीपर्यंत . 

( महिला ). 
पूर्व.- अंबाडी गावाची शीव. 

४ - ब- सर्वसाधारण 
दक्षिण. - नवली जि . प . शाळा ते नवली नाका 
ते वेवूर नवली मुख्य रस्त्यापासून ( वेवूर- नवली 
सहकारी संस्था कार्यालय ) कमलाकर पाटील 
यांचे घरापासून मोरवाळी रोडने विनायकधाम 
कॉम्प्लेक्स पर्यंत ते नवली गावची हद्द . 
पश्चिम . - कब्रस्थान समोरील रस्ता ते रमाई चौक 
ते पुढे नवली जि.प. शाळा . 
उत्तर .- गांधीनगर पश्चिम रेल्वे पादचारी पुलापासुन ५- अ- अनुसूचित जमाती 
रमाई चौक पर्यंत अंतर्गत रस्ता ते नवली जि.प. ५ - ब- सर्वसाधारण ( महिला ) 
शाळा ते नवली नाका ते नवली वेवूर मार्गे 
वेवूर नवली सहकारी संस्था कार्यालयापर्यंत व 
पुढे अंबाडी रोड रस्त्यामार्गे विनायकधाम कॉम्प्लेक्स 
पर्यंत पुढे वेवूर गावची हद्द. 


५ 


प्रभागाची एकूण 


५ - अ 


लोकसंख्या -५३१२ 


५ - ब 


अनुसूचित जमातीची 


लोकसंख्या-६३७ 


अनुसूचित जातीची 


लोकसंख्या - ९०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१९ / पौष १७, शके १ ९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


६ 


६ 


प्रभागाची एकूण 


६ - अ 


लोकसंख्या -४८७८ 


६ - ब 


मागास प्रवर्ग 


अनुसूचित जातीची 


लोकसंख्या -६५ 


अनुसूचित जमातीची 


लोकसंख्या-१३० 


७ 


७ 


७ - अ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या -४५७६ 


७ - ब 


अनुसूचित जातीची 


लोकसंख्या-४६ 


अनुसूचित जमातीची 


( ५ ) 

( ६ ) 
पूर्व.- चहाडे गावाची शीव . 
दक्षिण.- वरखुंटी गावाची शीव. 
पश्चिम . - वरखुंटी गावाची शीव ते गांधीनगर रेल्वे 
पादचारी पुलापर्यंत रेल्वे लाईन . 
उत्तर. - छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते पृथ्वी ६ - अ- नागरिकांचा 
चौक ते जुना मनोर रोड रेल्वे फाटकपर्यंत . 
पूर्व – पश्चिम रेल्वे जुना 

रेल्वे फाटक ते रेल्वे ६- ब- सर्वसाधारण ( महिला ) 
स्टेशन चाळीपर्यंत (रेल्वे गोडावून ). 
दक्षिण . - रेल्वे चाळपासून रेल्वे स्टेशन नगरपरिषद 
कार्यालय ते पंचवटी हॉटेलपर्यंत ते देविसहाय 
रोडवरील नंदाभुवन इमारतपर्यंत , नंदाभुवन इमारत 
ते तेरापंथ भवन ते जागमाता गावदेवी मंदीरपर्यंत 
(ट्विकल स्टार हायस्कूल). 
पश्चिम . - टैविकल स्टार हायस्कुलपासुन छत्रपती 
शिवाजी महाराज चौकपर्यंत माहिम - मनोर हायवे. 
उत्तर. - मधुबन इमारत ते जागमाता गावदेवी रस्ता ७ - अ- नागरिकांचा 
मार्गे मनोर - माहिम हायवे पर्यंत ( विकल स्टार मागास प्रवर्ग 
हायस्कूल ). 

७- ब- सर्वसाधारण ( महिला) 
पूर्व.- रेल्वे स्टेशन ते मनोर रोडने पंचवटी हॉटेल 
पर्यंत , नंदाभुवन इमारत ते 

मधुबन इमारत . 
दक्षिण.- रेल्वे स्टेशन ते माहिम रोडने जगदंबा 
हॉटेलपर्यंत व जगदंबा हॉटेल ते टेंभोडे रोडने 
अष्टविनायक कॉम्प्लेक्स ते अंतर्गत रस्त्याने 
कलावती माता मंदीर . 
पश्चिम . - ट्विंकल स्टार हायस्कूल ते डॉ . 
बाबासाहेब आंबेडकर चौक माहिम हायवेने कलावती 
माता मंदीरपर्यंत . 
उत्तर. रेल्वे रुळापासुन रेल्वे कॉलनी ते पालघर ८ - अ- नागरिकांचा 
रेल्वे स्टेशन , रेल्वे स्टेशन ते माहिम रोडने आठल्ये मागास प्रवर्ग 
गल्लीपर्यंत . 

८ - ब- सर्वसाधारण ( महिला) 
पूर्व.- नवली फाटक ते पालघर रेल्वे स्टेशन 
गोडावुनपर्यंत रेल्वे लाईन . 
दक्षिण.- नवली रेल्वे फाटक ते मोरे भंडारी 
समाज हॉल इमारत . 
पश्चिम.- मोरे भंडारी समाज हॉल इमारत ते 
आर्यन हायस्कूल ते आरोग्य पथक वस्ती 

गृह 
साई सावली इमारत ते आठल्ये गल्ली रस्ता. 
उत्तर. - आठल्ये गल्ली ते कमला पार्क पालघर- ९ - अ- नागरिकांचा 
माहिम रोड . 

मागास प्रवर्ग ( महिला) 
पूर्व. - मोरे भंडारी समाज हॉल इमारत ते आर्यन ९- ब- सर्वसाधारण 
हायस्कूल ते आरोग्य पथक वस्ती 

गृह 

ते साई 


लोकसंख्या -२ ९ ० 


८ 


प्रभागाची एकूण 


८ - अ 


लोकसंख्या-४६५७ 


८ - ब 


अनुसूचित जातीची 


लोकसंख्या-१ ९ २ 


अनुसूचित जमातीची 


लोकसंख्या-३०६ 


ते 


९ 


९ 


९ - अ 


९ - ब 


प्रभागाची 

एकूण 
लोकसंख्या -४७ ९९ 
अनुसूचित जातीची 
लोकसंख्या-१८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१९ / पौष १७, शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


अनुसूचित जमातीची 


लोकसंख्या-६५० 


१० 


१० 


१० - अ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या-४ ९ ८२ 


१० - ब 


अनुसूचित जातीची 


लोकसंख्या -१२१ 


अनुसूचित जमातीची 


लोकसंख्या-१७१ 


( ५ ) 

( ६ ) 
सावली इमारत ते आठल्ये गल्ली रस्ता . 
दक्षिण.- मोरे भंडारी समाज हॉल इमारत ते सुर्या 
कॉलनी मार्ग शंकर वरठा यांचे घरापर्यंत 
पश्चिम . - जिवदानी इमारत ते कमलापार्कमार्गे 
सुमन 

अपार्टमेंटपर्यंत व लोकमान्य पाडा शंकर वरठा 
यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर. - कलावती मंदीर ते १२ मीटर विकास रस्ता १० - अ- नागरिकांचा 
पर्यंत ( माहिम मनोर हायवे ते पालघर माहिम रस्ता मागास प्रवर्ग ( महिला) 
जोडणारा ) . 

१० - ब- सर्वसाधारण 
पूर्व. - जगदंबा हॉटेल ते अष्टविनायक कॉम्प्लेक्स 
अंतर्गत रस्त्याने कलावती मंदीरपर्यंत . 
दक्षिण. - जगदंबा हॉटेल ते माधव नगरपर्यंत 
जाणारा रस्तापर्यंत 
पश्चिम . - माहिम मनोर हायवे ते पालघर - माहिम 
रस्ता जोडणारा १२ मीटर डी.पी. रस्ता. 
उत्तर . - सातपाटी - टेंभोडे रोड गणेश नगर ते ११- अ- अनुसूचित जाती 
टेंभोडे वाघोबा शाळा ते डॉ . आंबेडकर नगर बुध्द 

( महिला ) 
विहारपर्यंत , बुध्द विहार ते अंतर्गत रस्त्याने टेंभोडे ११ - ब- सर्वसाधारण 
नाक्यापर्यंत ते रेणुका कॉम्प्लेक्स पुढे लालजी अण्णा 
पाटीलवाडीपर्यंत . 
पूर्व.- माधव नगर ते होली स्पिरीट शाळेच्या पुढे 
१२ मी . डी . पी . रोड व माहिम - मनोर हायवे 
खाणपाडा नाक्यापर्यंत पुढे खाणपाडा अंतर्गत रस्ता 
ते लालजी अण्णा पाटील यांच्या वाडीपर्यंत . 
दक्षिण . - कमला पार्क माधव नगर पासून ते 
पालघर- माहिम रस्ता वीर सावरकर चौकपर्यंत . 
पश्चिम. -टेंभोडे सातपाटी रोड गणेश नगर ते 
दारुवाला गल्ली रस्त्याने माहिम रोड वळण 
रस्तापर्यंत . 


११ 


११ 


११ - अ 


११ - ब 


प्रभागाची 

एकूण 
लोकसंख्या-४७८५ 
अनुसूचित जातीची 
लोकसंख्या-३८६ 
अनुसूचित जमातीची 
लोकसंख्या-२५५ 


१२ 


१२ 


१२ - अ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या-५३०५ 


१२- ब 


अनुसूचित जातीची 


लोकसंख्या-२२७ 


अनुसूचित जमातीची 


उत्तर. - मोरेकुरण गावाची शीव . 

१२- अ - सर्वसाधारण 
पूर्व. - मोरेकुरण हद्दीपासून मिशन कंपाऊंडच्या ( महिला) 
मागील 

भागातून लालजी अण्णा वाडीपर्यंत व पुढे १२- ब-सर्वसाधारण 
लालजी अण्णा वाडीपासून ते रेणुका कॉम्प्लेक्स 
अंतर्गत रोडने टेंभोडे रोडपर्यंत , सोनोपंत दांडेकर 
कॉलेज यांच्या पूर्वेकडील संरक्षित भिंतीला लागून 
पुढे एम.इ.सी.बी. सबस्टेशनपर्यंत . 
दक्षिण.- पालघर सातपाटी मार्गे रेणुका कॉम्प्लेक्स 
ते धनसार गावाची शीव. 
पश्चिम . - खारेकुरण गावची शीव. 


लोकसंख्या -५ ९ ० 


भाग एक - अ ( को.वि.पु.) - १-२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१९ / पौष १७, शके १ ९ ४० 


अनुसूची - समाप्त 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१३ 


१३ 


प्रभागाची एकूण 


१३ - अ 


लोकसंख्या-४८७० 


१३- ब 


अनुसूचित जातीची 


लोकसंख्या -२९९ 


अनुसूचित जमातीची 


लोकसंख्या-७५१ 


उत्तर . - धनसार हद्दीपासून नवीन सातपाटीमार्गे १३- अ-नागरिकांचा मागास 
आरक्षण क्रमांक २३० ते दक्षिण बाजुला वळण प्रवर्ग ( महिला) 
पाड्यापर्यंत ते वळण नाका वीर सावरकर चौक १३- ब- सर्वसाधारण 
माहिम पालघर रस्ता मार्गे कमला पार्कपर्यंत व 
जिवदानी इमारत ते कमला पार्क मार्गे सुमन 
अपार्टमेंटपर्यंत व लोकमान्य पाडा शंकर वरठा यांचे 
घरापर्यंत व मोरे भंडारी समाज इमारत ते सुर्या 
कॉलनी मार्ग शंकर वरठा यांचे घरापर्यंत ( दारुवाला 
गल्ली मार्ग ते वीर सावरकर चौकपर्यंत . ) 
पूर्व.- कचेरी रोड मोहपाडा ते समाजमंदीर हॉल 
ते एसएनडीटी कॉलेज ते बिडकोमार्गे सावरे पाडा 
माहिम हद्द . 
दक्षिण . - आदिवासी मुलांचे वसतिगृह ते माहिम 
गावची शीव . 
पश्चिम . - माहिम गावच्या हद्दीपासून ते सातपाटी 
रोडपर्यंत धनसार गावाची हद्द . 


१४ 


१४ 


१४ - अ 


प्रभागाची एकूण 
लोकसंख्या-४६० ९ 


१४ - ब 


अनुसूचित जातीची 


लोकसंख्या-२४५ 


अनुसूचित जमातीची 


उत्तर. - नवली रेल्वे फाटक ते कचेरी रोड मोहपाडा १४ - अ- नागरिकांचा मागास 
रस्ता. 

प्रवर्ग 
पूर्व.- नवली रेल्वे फाटक ते सावरे गावाची हद्द- १४ -ब- सर्वसाधारण 
पर्यंत रेल्वे रुळ. 

( महिला) . 
दक्षिण - पूर्व रेल्वे रुळ ते आदिवासी मुलींचे 
वसतिगृह ते माहिम गावाची हद्द. 
पश्चिम . - कचेरी रोड मोहपाडा ते समाजमंदीर 
हॉल ते एसएनडीटी कॉलेज ते बिडकोमार्गे सावरे 
पाडा माहिम हद्द . 


लोकसंख्या-७१६ 


पालघर , 
दिनांक ७ जानेवारी २०१ ९ . 


डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी, पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१ ९ / पौष १७, शके १ ९ ४० 


BY THE COLLECTOR OF PALGHAR DISTRICT 


SCHEDULE - 7A 


No./M.C.Administration/D-1/T-1/N.P.Election/Sr.-19/19.—In exercise of the powers conferred on me 
by order No. Tf7341/74-7086 / 7.55.88 /col. & , fahich particole po ?c of the State Election Commission , Maharashtra , 
I, Dr. Prashant Narnaware , Collector, Palghar proposes to make the following draft order under 
sub -section ( 1) of section 10 of Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Township 
Act, 1965 , (Mah . XI of 1965) (hereinafter reffered to as "the said act” ), to fixed for the Dahanu Municipal 
Council, thenumber and the extent of the wards into which the said Municipal Council area shall be divided 
and to specify the ward reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens 
and Women (including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of 
Citizens and Woman for General), as the case may be, as shown in the schedule to the draft order, 
bearing No. ss. 7.APIR4H /3-2 /4-2 /2.4.1- asulcs / calfa -26C8 / 86 , fa- ich 28 FSHAR 20? C was published dated 14th December 
2018 as required by the provison to sub -section ( 1 ) of section 10 ofMaharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 1965 , for information of the residents of the Palghar 
Municipal Council. After carefully considering 01 objection received in respect of the said , The Regional 
Director ofMunicipal Administration and Divisional Commissioner, Kokan Division , Navi Mumbai, vide his 
letter No. 45 50. HIRM /721-3 /741-3/ 4 R 7.4./31.7.T./208C facich 38 fstak po?c has approved the Draft Ward Formation 
with Map .Hence , I, Dr. Prashant Narnaware , Collector of Palghar District in exercise of the powers conferred 
on meby sub -section ( 1 ) of section 10 of the said Act, herebymake the following order namely — 


Order 


WHEREAS , the Hon . Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner, 
Konkan Divisional, Navi Mumbai by Government Gazette 36. HIRIT /31-3 / 741-2 / 4.4 . 389/2018 , dated 
22nd October 2018 issued under sub - section (2 ) of section 9 of the Maharashtra Municipal Council, Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Palghar Municipal 
Council the number of councilors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward class of Citizens and Women ( including the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward class of citizens) 
as shown below 


( 1) The number of Councilors to be elected 

28 
( 2 ) The number of seats to be reserved 
( a ) for the Scheduled Castes 

01 
(b ) for the Scheduled Tribes 

04 
( C ) for the Backward Class of Citizens 

08 
( 3 ) The total number of seats to be reserved 
for Women ( including the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Cast, Scheduled Tribes 

14 
Backward Class of citizens and Woman for General) 

(4 ) Out of seats at serial number 3 , the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of citizens from amongst the Seats reserved for Scheduled 
Castes ,Scheduled Tribes and Backward Class of citizens as shown in item at serialnumber 2 (a ), (b ) and 
(c ) respectively , are as under : 
( a ) for the Scheduled Castes 

01 
(b ) for the Scheduled Tribes 

02 
(c ) for the Backward class of citizens 

04 
(5 ) Number of seats reserved for women as General 
Category (number of seats at serial number 
3 minus number of seats at serial number 4 ) 

07 
(6 ) Now , therefore , in exercise of the powers Conferred on me by order No. order so . ITF341 /74-8086 / 
IMT 56-37 ( fa.g .) — 8-731 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१९ / पौष १७, शके १९ ४० 


9.59.88 / 001. &, fahich p? Fleck polc of the State Election commission Maharashtra read with sub - section ( 1 ) of 
section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayat and Industrial Township Act, 1965 
(Mah . XL 1965 ) I, DR . Prashant Narnaware , Collector Palghar hereby fix the number and extent of the 
wards in to the Palghar Municipal Council area shall be divided and specify the ward in which seats shall 
be reserved for Scheduled Castes, Scheduled tribe and Backward Class of Citizens and Women ( Including 
women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribe , the Backward Class of citizens and women 
as General) , as the case may be, as shown in the Schedule to this order. 

( 7) This Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately following 
the date of this Order . 


Schedule 


Ward 
No. 


Total 
population 
of the Ward . 

Sc 
Population , 
Scheduled 

Tribes 
population 


Name 
of the 
ward , if 

any 


Seat 
No. 


( 1) 


( 2 ) 


1 


( 3 ) 

(4 ) 
Total 
Population of 1 - A 
the Ward -4839 1 - B 


SC Population 

-383 


If the seat is 
reserved for 

whom i.e. 

whether for 
Extent of the Ward 

S.C./S.T. or for 

women 
( Including S.C. 
woman S.T. 

woman or 

B.C.C.woman ) 
(5 ) 

(6 ) 
North . — Mauje Morekuaran 

1A ST. 
Village Boundary and Kolgaon 

1 B -General 
Village Boundary upto East 

(Female ) 
Railway Track . 
East. – Kolgaon Village 
Boundary To Boisar Road 
Church through Railway line . 
South . — Boisar Road 
Govardhan Appartment to 
Shivaji Chauk to 
Khanpada Naka Via Mahim 
Highway and through Khanpada 
Internal Road to Lalaji Anna 
Patils farm . 
West. — Palghar Tembhode 
Boundary , from Morekuran 
village Boundary from backside 
ofMission Compound upto 
Lalaji Anna Patil farm to 
Manor Highway through 
internalKhanpada Road . 
North . — Kolgoan Village and Nandore 2A - B.C.C . 
Village Boundary. 

(Female ) 
2B -General 


ST Population 

-1400 


2 


2 


Total 2 - A 
Population of 2 - B 
the Ward -5145 


SC Population 

123 
ST Population 

-569 


East. — Boundary ofNandore Village 
via K.L.T. Company Internal Road 
to Shri Ravi Adhikaris House , Manor 
Road to Iraniwadi to Dungipada upto 
Manor Highway (Via Internal Road ) 
to Ganesh Temple to Kabrasthan to 
Ramal Chauk . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१ ९ / पौष १७, शके १ ९ ४० 


s 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


(5 ) 
South. — Gandhinagar Railway Skywalk 
Brigde to Ramai Chauk -Ambedkar 
Nagar Joint Road . 
West.— Gandhinagar Railway Brigde 
to Railway line , old Manor Road 
Railway Gate through Railway Line 
to Palghar Bolsar Road Pruthwi 
Chauk to Chhatrapati ShivajiMaharaj 
Chauk to Kolgaon Village boundry from 
Railway Bridge , Western Railway Route . 


3 


3 


Total 

3 - A 
Population of 3 - B 
the Ward - 

4850 
SC Population 

280 


ST Population 

1458 


4 


4 


Total 4 - A 
Population of 4 - B 
the Ward - 

5323 
SC Population 

231 


North . - Nandore Village Boundary 

3A - S.T . 
East.Shelwali Village Boundary 

(Female ) 
South . — From Old Manor road 

3B-General 
Kabrasthan to Shelwali. Village Boundary . 
West. – From Shri Ravi Adhikari House , 
from KLT Company Nandore to Nandore 
Village Baundary road , from Old Manor Road 
Kabrastan to Ganesh Temple and further 
from Ganesh Temple Highway Dungipada 
Road and further upto IraniWadi. 
North . — From Old manor road Kabrasthan 4A- S.T. 
to Shelwali Village Boundary 

(Female ) 
East. — Ambadi Village Boundary 

4B- General 
South . — Navali Z.P. School To Navali 
Naka from Vevur -Navali main road , 
( Vevur Navali Co -Op . Society Office ) from 
Kamlakar Patil s House Via Morwali Road 
upto Vinayk Dham Complex to Navali 
Village Boundary . 
West. - Front Road from Kabrasthan 
to Ramai Chauk to further Navali Z.P. 
School. 


ST Population 

-1530 


5 


5 


Total 5 - A 
Population of 5 - B 
the Ward - 

5312 
SC Population 

-637 
ST Population 

-904 


North .– From GandhinagarWestern Railway 5A- S.T. 
skywalk Bridge internal Road to Navali Z.P. 5B- General 
School to Navali Naka to Navali Vevur (Female ) 
via Vevur-Navali Co- op . Society 
office and further via Ambadi Road Vinayk 
Dham Complex to Vevur Village Boundary. 
East. — Chahade Village Boundary 
South . — Varkhunti Village Boundary 
West - Varkhunti Village Boundary to 
Gandhi Nagar Railway skywalk brigde to 
Railway line. 
North . — Chhatrapati ShivajiMaharaj chauk 6A- B.C.C. 
to Pruthwi chauk upto Old Manor road to 6B- General 
Old Railway Gate . 

(Female ) 
East. — Western Railway Old Railway 
gate to Railway Station Chawl 
(Railway Godown ) 


6 


6 


6 - A 


Total 
Population of 
the Ward 

- 4878 


6 - B 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१९ / पौष १७, शके १९ ४० 


(1 ) 


(2 ) 


( 4 ) 


( 3 ) 
SC -Population 

-65 


ST Population 

-130 


7 


7 


7 - A 
7 - B 


Total 
Population of 
the Ward - 

4576 
SC Population 

-46 


(5 ) 

(6 ) 
South . – From Railway Chawl, Railway 
Station to Municipal Council Office to 
Panchvati Hotel to Devisahay Road upto 
Nandabhuvan Building to Terapanth 
Bhavan to Jagmata Gavdevi Mandir 
(Twinkle Star High School). 
West. – From Twinkle Star High School 
upto Chhatrapati Shivaji Maharaj Chauk , 
Mahim-Manor Highway . 
North . – From Madhuban Building via 7A - B.C.C . 
Jagmata Gaondevi Road to Manor 7B-General 
Mahim Highway (Twinkle Star High ( Female ) 
School). 
East.– Railway Station Via Manor Road 
to Panchvati Hotel Nandabhuvan Building 
upto Madhuban Building. 
South . — Railway Station to Jagdamba 
Hotel Via Mahim Road and Jagdamba Hotel 
to Ashtvinayak Complex Via Tembhode 
Road To Kalavati Mata Mandir Via Internal 
Road . 
West. — Twinkle Star High School to 
Dr. Babasaheb Ambedkar Chauk upto 
Kalavati Mata Mandir via Mahim Highway . 


ST Population 

-290 


8 


8 


8 - A 


8A - B.C.C . 
8B- General 
( Female ) 


8 - B 


Total 
Population of 
the Ward - 

4657 
SC Population 

- 192 
ST Population 

-306 


North . – From Railway Track , Railway 
Colony to Palghar Railway Station , Railway 
Station to Athallye Galli via Mahim Road . 
East.— Navali Track To Palghar Railway 
Station Godawn , Railway Line. 
South . — Navali Railway Gate /Fatak to 
More Bhandari Samaj Hall Building . 
West. — More Bhandari SamajHall Building 
to Aryan High School to Aarogya Pathak 
Vastigruh upto Sai savali Building upto 
Athalley Galli Road . 


9 


9 


North . — Aathalley Gallito Kamlapark 
Palghar, Mahim Road . 


9A - B.C.C . 
(Female ) 


Totat 9 - A 
Population of the 9 - B 

Ward - 4799 
SC Population 

-184 
ST Population 

-650 


East.— More Bhandari SamajHall Building 9B -General 
to Aryan High School to Aarogya Pathak 
Vastigruh to Sai savali Building to Athalley 
Galli Road . 
South . — More Bhandari Samaj Hall 
Building via Surya Colony Road upto 
Shankar Varth s House . 
West. — Jivdani Building to Kamlapark via 
Suman Apartments and Road and upto 
Lokmanya Pada Shri. Shankar Vartha House . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१९ / पौष १७, शके १९ ४० 


११ 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


10 


10 


10 - A 
10 - B 


North . — KalavatiMandir to 12.00 Milen 10A- B.C.C. 
D.P. Road (Mahim Manor Highway to (Female ) 
Palghar Mahim Joint Road ). 


Total 
Population 
of the Ward 

-4982 
SC Population 

-121 


ST Population 

-171 


11 


11 


Total 11 - A 
Population of 11 -B 
the Ward - 4785 


SC Population 

-386 


u 


ST Population 

-255 


East. — Jagdamba Hotel to Ashtvinayak 10 -B General 
Complex upto Kalavati Mandir Via Internal 
Road . 
South. — Jagdamba Hotel upto approach 
Road to Madhav Nagar. 
West. — Mahim -Manor Highway to 
Palghar- Mahim Road joint 12 meter 
D.P. Road . 
North . — Satpati - Tembhode Road , 11A - S.C . 
Ganesh Nagar to Tembhode Vaghoba (Female ) 
School to Dr. Ambedkar Nagar upto 11B -General 
Buddh Vihar, to Tembhode Naka via 
InternalRoad upto Renuka Complex , 
Further Lalji Anna Patil farm /Wadi. 
East. — Madhav Nagar to Holy Spirit 
School, further 12 meter D.R. Road and 
Mahim Manor Highway Road upto Lalaji 
Anna Patil farm / 

Wadi. 
South.— Kamalapark , 
from Madhav Nagar via Palghar Mahim 
Road upto Veer Savarkar Chauk . 
West. — Tembhode Satpati Road 
Ganesh Nagar via Daruvala Galli upto 
Mahim Road to Valan Road . 
North . — Boundary of Morekuran Village . 12A -General 
East. – From Boundary ofMorekuran , (Female ) 
Back side ofmission Compound , upto 12B -General 
lalaji Anna farm & further from Lalaji 
Anna farm /Wadi to Renuka Complex 
via Internal Road upto Tembhode Road , 
upto compound wall ofMECB sub - station 
to east side of Sonopant Dandekar 
College. 
South.- Via Palghar Satpati Road , 
Renuka Complex upto Dhansar Village 
Boundary . 
West. — Kharekuran Village Boundary . 


12 


12 


Total 12 - A 
Population of 12 - B 
the Ward - 5305 


SC Population 

-227 


ST Population 

-590 


13 


13 


Total 13 - A 
Population of 13- B 
the Ward - 

4870 


North . - From Dhansar Village Boundary 13A - B.C.C . 
via New Satpati Road , D.P. Reservation (Female) 
No. 230 towards South , upto Valan Pada, 13B -General 
to Valan Naka near Savarkar Chawk , 
via Mahim Palghar Road to Kamala Park 
and Jivdani Building to Suman Apartment 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७, २०१९ / पौष १७, शके १९ ४० 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


SC Population 

-299 


ST Population 

-751 


via Kamalapark and upto Lokmanya 
Pada Shankar Varath s house and More 
Bhandari Samaj Building to surya colony 
via Sankar Varatha s house . (Daruwala 
Galli road upto veer Savarkar Chauk .) 
East. — Kacheri Road , : Mohpada to 
Samajmandir Hall to S.N.D.T. Collage to 
Saware Pada ,Mahim Village Boundary 
via Bidco . 
South . — AadivasiMulanche Vastigruh to 
Mahim Village Boundary . 
West. – From Mahim Village Boundary to 
Satpati Road upto Dhansar Village 
Boundary . 
North.— Navali Railway Fatak to Kacheri 14A - B.C.C . 
Road , Mohapada Road . 
East. - Navali Reilway Fatak to Savare 
village Boundary railway track . 
South . — East Railway track to Aadivasi 
Mulinche Vastigruh to upto Mahim Village 14B -General 
Boundary . 

(Female ) 
West. – Kacheri Road Mohpadato 
Samjmandir . Hall to SNDT College upto 
Saware Pada ,Mahim Village Boundary 
via Bidaco . 


14 


14 


Total 14 - A 
Population of 14 - B 
the Ward - 

4609 


SC Population 

-245 


ST Population 

-716 


DR . PRASHANT NARNAWARE , 


Palghar, 
dated 7th January 2019 . 


Collector, Palghar. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


